छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) या रिक्‍त पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१६०(भाग-४)/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमआरडी-३३२२/ प्र.क्र.१४०/ नवि-७, 
दि.२० जुले, २०२३ 

नगर विकास विभाग जाहिरात क्र.एमआरडी-३३२३/ प्र.क्र.१६०/ नवि-७, दि.१४ 
मार्च, २०२४ 

ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र.मविसे-१०२४/ प्र.क्र.१३२/२०२४/आस्था-३, दि.२७ 
जून, २०२४ 


ब्ध 
— 


Kee 


AN 
— 


शासन निर्णय : 


नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या प्राधिकरणामधील Rea पदे प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत दि.१४ मार्च, २०२४ रोजीच्या संदर्भाधीन जाहिरातीस अनुसरून श्री.दादासाहेब 
वानखेडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामविकास विभाग यांनी सह मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (प्रशासन), छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दि.२० जुले, २०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने श्री.दादासाहेब 
अं. वानखेडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामविकास विभाग यांची सह मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (प्रशासन), छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या रिक्‍त पदावर ३ 
वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. ग्रामविकास विभागाने श्री.वानखेडे यांना या विभागाच्या अधिपत्याखालील सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यास सहमती दर्शाविळी असल्याने श्री.वानखेडे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर रूजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. श्री.वानखेडे यांनी कार्यमुक्त झाल्यानंतर सह 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या 
पदावर रूजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१६०(भाग-४)/नवि-७ 


३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७ डिसेंबर, २०१६ व दि.१६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१३११३५४१८९२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUBRAO NARAYAN SHINDE 


IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1eb8ab5485% 
:7920¢9d0d 1622, 


postalCode=400032, st=Mahai 
N ARAYAN S H | N D E INumber=E58B5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1B 
OF 8615DC6CCE4812BDED257, cn=SUBRAO NARAYAN SHINDE 


(सुबराव शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४ महानगर आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर 
) 
) 
) 


सह सचिव (आस्था-३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम विभाग, २५ मर्झबान पथ,फोर्ट, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


